महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः उसब-१३१८/प्र.क्र.१९/का.१४ 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मुंबई -४०००२३२ 
दिनांक: १९ जानेवारी, २०१९ 


संदर्भ : १.सामान्य प्रशासन विभागाचे समक्रमांक दिनांक ०८.०६.२०१८ चे seat. 
२. सामान्य प्रशासन विभागाचे समक्रमांक दिनांक २७.०७.२०१८ चे आदेशा. 


शासन आदेशा 


शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि कर्तव्ये पार पाडतांना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध 
अधिनियम २००५ च्या कलम ४(१), ४(२) व ४(३) अनुसार संदर्भ क्र.१ येथील शासन आदेशान्वये श्री म.सा.ठोंबरे 
सह सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांची कौडाल्य विकास व उद्योजकता विभाग व श्री.ता.मा.कोळेकर, 
सह सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांची अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागात बदली करण्यात 
आली होती. तसेच सर्वश्री म.सा.ठोंबरे व ता.मा.कोळेकर, सह सचिव, यांना एकतर्फी कार्यमुक्त करण्याबबातचे 
संदर्भ क्र.२ येथील शासन आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत. 


२. आता प्रशासकीय कारणास्तव श्री.म.सा.ठोंबरे सह सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांची plates 
विकास व उद्योजकता विभाग वश्री.ता.मा.कोळेकर, सह सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांची अन्न, नागरी 
पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागातील बदली रद्द करण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०११९१५१९१६८६०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने 


Gajanan जा भ. 
B h | mM fa 0 G ५1 fav oto cbc “can ares 3fefSdc2ad659e360f 
(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अ.मु.स., मंत्रालय, मुंबई. 
३. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
३. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव- सार्वजनिक आरोग्य विभाग/ कौडाल्य विकास व उद्योजकता 


विभाग / अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४. सह/उप सचिव (आस्थापना)- सार्वजनिक आरोग्य विभाग/ कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग 
/अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५. संबधीत अधिकारी विभागामार्फत 
६. निवडनस्ती 


Cc 


